वाचा : 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२०-२०२१ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम 
हप्ता सहायक अनुदान [Grant-in-Aid] 
७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (सशर्त) संबंधीत ९ 
विद्यापीठांना वितरण करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -800 03२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१. 


१. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे .F.NO.J-92028/4(i)/Q0Q0- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 

२. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.५0.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 

३. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 

४. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/ ०१/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 

५. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

६. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.).0.९०.७ ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०२०/प्र.क्र.६४/१९/ साठि-७, 

दि. २०.१०.२०२०. 


प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि fasry शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 


2020-2029 वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०२०-२१ 


साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून 


सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१/साशि-७ 


प्रती वर्ष या दराने सहायक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा 
विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून 
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. 
त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी 
केंद्राकडून निधी प्राप्त झाळा व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०२०-२०२१ (सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम हप्ता ७५% केंद्र हिस्सा ) 
सहायक अनुदानाचे (Marc) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अव ब मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास 
सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२७ विद्यापीठे/ संचाळनालये पैकी १४ विद्यापीठांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय 
क्र.रासेयो-२०२०/प्र.क्र.१/साशि-७ दि.०२/०२/२०२१ अन्वये सहायक अनुदान निधी वितरणाचे आदेडा 
निर्गमित केले आहेत. 

उपरोक्त १३ विद्यापीठे वगळता उर्वरीत ०९ विद्यापीठे/संचालनालये यांना सन २०२०-२१ च्या 
देय रकमेतून सन २०१९-२० अखेरची त्यांच्याकडील शिल्लक रक्‍कम समायोजित करून उर्वरीत निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यासाठी सादर, (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट 
अ” मध्ये दिलेला आहे.) परिशिष्ट “अ” सोबत जोडले आहे. ०९ विद्यापीठे/संचाळनालये यांना सन 
२०२०-२१ सर्व प्रर्वयासाठी सहायक अनुदानाचा ७५% प्रमाणातील प्रथम हप्ता म्हणून नियमित 
कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रूपये ६७,५३,३४३/- (रुपये सदुसष्ठ लाख त्रेपन्न हजार तीनशे त्रेचाळीस फक्त) 
व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये ६१,२२,०६१/- (रुपये एकसष्ठ लाख बावीस हजार एकसष्ठ 
WaT ) असे एकूण रक्‍कम रूपये १,२८,७५,४०४/- ( रुपये एक कोटी अठ्ठावीस लाख पंच्याहत्तर हजार 
चारशे चार फक्त) निधी वितरणासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१/साशि-७ 


सहायक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली Ere (PFs) 
संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचाळक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा 
योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विठेष कार्य अधिकारी) हे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या 
अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMS) प्रवर्गनिहाय वाटप 
करुन सहायक अनुदान वाटप विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र ळेख्यासह सनदी लेखापालांच्या 
स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि 
महालेखापाल, FERTS-2 नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१३३९३०१५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Desai 
DN: CN = Prabhakar Bach; Desai, C 
Prabhakar Bacharam 0७०५५०५५७० काळ, 
OU = HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 


De Sal DEPARTMENT 


Date: 2021.03.18 13:45:24 +05'30' 


( डॉ. प्रभाकर ब. देसाई) 
राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 


१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई. 
२ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
३ 
४ 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ - १, मुंबई 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 2, नागपूर 
५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
(पत्राद्वारे) 
. सहायक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 
७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचाळक 
८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 
९. वित्त विभाग (व्यय वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 
१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि -१/ लेखा शाखा / 
११.निवड नस्ती साशि- 


mn 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


पांरोंशेष्ट - अ 


सन 2020-21 करीता मंजूर विदयार्थी संख्या Actual Paid during the year 2020-21 
Remarks 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
वा विदयापीठ, जळगाव saa 
rd 


Td रुपर्य 10969/- ST प्रव 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 69320 188156] 179920) 1226774] 1594850 समायोजीत केले 
संचालनालय, मुंबई Special 4500 3466] 132099] 132231] 855148] 1119478 BOTA or पप 

4 समायोजीत केले 


370 111107 
प्र Td रुपय पस प्र पय 


C 


50 


sc प्रवगीर्च रुपय 
358 79922 63639| 533663 677224 समायोजीत 
C — 
179 75562 60176| 504568 640306 समायोजीत केले 


POC 
rsa] as] 125] 525 


प $८ प्रवर्गाचे रुपये 20837/- 5ा प्रवर्गाचे रुपये 16598/- व 0॥॥€७ प्रवर्गाचे रुपये 139148/ 
समायोजीत केल्याने सन 2020-21 करीता देय रक्‍कम ठरत नाही. 

special sc प्रवर्गाचे रुपये 21365/- 5 प्रवर्गाचे रुपये 17020/- व 0॥॥&५ प्रवर्गाचे रुपये 142676/ 
समायोजीत केल्याने सन 2020-21 करीता देय रक्‍कम ठरत नाही. 

ao Se ee क लक ककि कागागागाशागागााा 


रामटेक Special 3731| 237. 37597| aes pC RM 6 ते 
can समायोजीत केले. 


का ल 1 123596 
|__8| उन्नत प्रौदयोगिकी रक्षा संस्थान (अभिमत 200 a8 
| विदयापीठ) पुणे a) 
णि a) 
| 9 खले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत 2250 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


158 
100 79 
| | 
100 2] of र्थ 2250 
a 50 39 937 
es | 262422126 
4733 
5 


PO 
po 576089 


Prabhakar Bach D Digitally signed by Prabhakar Bacharam Desai 
DN: CN = Prabhakar Bacharam Desai, C = IN, 5 
rabnakar bacnaram Vesal Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2021.03.18 13:45:42 +05'30' 


( डॉ. प्रभाकर ब. देसाई ) 
राज्य संपके अधिकारी / विशेष काये अधिकारी 
राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन. 


